RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - ३ ९ ] 


बुधवार , डिसेंबर २२ , २०२१ / पौष १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 


, 


प्राधिकृत प्रकाशन 

आयुक्त यांजकडून 
वाचले : १. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक - रानिआ / मनपा -२०१८ / प्र.क्र .१० / का -५ , दिनांक ०३ मे २०२१ . 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . - रानिआ / मनपा -२०२१ / प्र.क्र .१८ / का .५ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 

अधिसूचना 
क्र . मनपा / साप्रवि / पोट - निवडणूक / अशा / ३०८ / २०२१-२२ .-- ज्याअर्थी , वाचले क्र . १ अन्वये मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम ५ - अ च्या तरतुदीखाली सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या बाबतीत सार्वत्रिक 
निवडणूक , २०१८ करिता निवडावयाच्या सभासदांची संख्या दिनांक २० मार्च २०१८ रोजी आरक्षण निश्चित करण्यात आलेल्या सोडतीनुसार 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) राखून ठेवून त्यानुसार अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचित करण्यात आली होती . 

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त नमूद अंतिम प्रभाग रचनेनुसार प्रभाग क्र . १६ - प्रभागाचे नाव : खणभाग , नळभाग हा चार सदस्यीय प्रभाग 
असून 

त्यापैकी १६ - अ ची जागा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली होती . 

आणि ज्याअर्थी , विशेष अनुमती याचिका क्र . १ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका क्र . १३१६/२०२१ अन्वये सदर दोन्ही अध्यादेशांना 
मा . सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते , त्यानुसार मा . सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार सद्य : स्थितीत 
सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागांच्या निवडणुकींना स्थगिती 
दिली , त्यानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये जागा क्र . १६ - अ ची निवडणूक तत्काळ स्थगित 
केली . 


, 


. 


, 


आणि ज्याअर्थी , मा . सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका ८४१/२०२१ , विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका 
क्रमांक १३१६/२०२१ मध्ये दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या सुनावणीनंतर पारित केलेल्या आदेशामध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेमधील 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या ज्या जागांची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे , त्या जागा 
तत्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यात याव्यात , असे मा . राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निदेश दिले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , वाचले क्र . २ अन्वये मा . राज्य निवडणूक आयोगाने सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . 
१६ - अ या पोट - निवडणूक कार्यक्रमाकरिता अधिसूचित करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाची आरक्षित जागा क्र . १६ - अ ही तत्काळ 
अनारक्षित करण्यात आल्याचे जाहीर करून मूलत : नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता आरक्षित असलेली जागा क्र . १६ - अ ही सर्वसाधारण 
प्रवर्गाची होईल , असे आदेश दिलेले आहेत . यासंदर्भात अधिसूचनेत योग्य ती सुधारणा करण्याचे अधिकार आयुक्त , सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 


( 
१ 
) 


एच -३२४ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - ३ ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , २२ डिसेंबर २०२१ / पौष १ , शके १ ९ ४३ 


, 


- 


त्याअर्थी , मी , नितीन कापडणीस , आयुक्त , सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . १६ - अ या पोट - निवडणूक कार्यक्रमाकरिता अधिसूचित करण्यात आलेल्या 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाची आरक्षित जागा क्र . १६ - अ ही तत्काळ अनारक्षित करून मूलत : नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता आरक्षित 
असलेली जागा क्र . १६ - अ ही सर्वसाधारण प्रवर्गाची होईल , असे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . 
यानुसार , मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ / मनपा -२०१८ / प्र.क्र .१० / का -५ , दिनांक ३ मे २०२१ , 

, 
अंतिम प्रभाग रचनेमध्ये प्रभाग क्र . १६ - प्रभागाचे नाव : खणभाग , नळभाग यामधील १६ - अ ही जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी होईल , अशी 
सुधारणा करण्यात येत आहे . 


, 


, 


नितीन कापडणीस , 


आयुक्त , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड 

शहर महानगरपालिका . 


- 


सांगली , २१ डिसेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


